महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे अखत्यारीत 
असलेले अल्प मुदतीचे व्यावसायाभिमुख पदविका 
अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थेच्या ट्रस्टचे 
व्यवस्थापन दुस-या व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. 809172-HTED-14025/15/2024-MHT(TE-5) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ३० जुले, २०२४. 


संदर्भ : - 
१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/(प्र.क्र.१०/२३/तांशि-५,दि.१६.०६.२०२३. 
२) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांचे जा.क्र.मरातंशिमं/का-५४/अ.मु.अ./२०२४/२८५६,दि.०३.०५.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे अखत्यारीत असलेले अल्प मुदतीचे व्यावसायाभिमुख पदविका 
अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून सुरु करण्यास शासन निर्णय दि.१६.०६.२०२३ अन्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या Annexure F मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 
वाचण्यात यावे. 


Annexure —F 


List of Change in Name of Trust In Existing Institutes Conducting Short Term Diploma Courses 
Proposed for approval by Government of Maharashtra from A.Y 2023-24 


ai ‘ MSS Existing Name & | Name and Address mpPrOved New EDDEOV EEL Name 

.N |Region| TE Address of Trust of Institute Name and Address | and Address of 

0 Code of Trust Institute 
KAI DAGAJI | KAI. D.R.H.S.P.S. | Gautami = Gauravi 
RAMBHAU SAHYADRI Foundation, GAUTAMI 
HIRE COLLEGE OF FIRE | Plot No..704, | GAURAVI 
SHIKSHAN ENGINEERING SR.No. 1399/ 1536, | FOUNDATION’S 
PRASARAK AND SAFETY | Pimpry Sayyad, | SAHYADRI 

1 |Nashik) 1007 SANSTHA, MANAGEMENT, Dist.Nashik. COLLEGE OF FIRE 
KALPTARU , | NASHIK ENGINEERING 
KANDA AND SAFETY 
BATATA MANAGEMENT, 
SANGH, NASHIK 
DWARKA, 
NASHIK 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ८०९१७२--ा0-१४०२५/१५/२०२४-॥॥-ा(८-५ 


सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७३०१७१६५०४३०८ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJAY VITTHAL 
KHARDE 


(अजय वि.खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई, 

३. सर्व उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, विभागीय कार्यालये (महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळामार्फत), 
४. संबंधित संस्था (महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळामार्फत), 

५. निवड नस्ती/तांशि-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


